कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियानाचा सन २०१७- 
१८ चा अखर्चित निधी पुनरुज्जीवित करुन चालू 
वर्षी विनियोगात आणण्यास मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पश्युसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कृयांयो-०६१८/प्र.क्र.१९४/१४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख: १४ ऑगस्ट, २०१८ 


वाचा 
१) केंद्र शासनाचे पत्र क्र.३-१ (ASRTS)/2094- MAT (आय अँण्ड पी), दि. जून, २०१८ 
२) कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.जा.क्र/कृ.यां.उऊ.अ/२०१७-१८/गुनि-५/२७३/२०१८, 
दि.२७ जून, २०१८. 
३) आदिवासी विकास विभागाचा शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०१८/प्र.क्र.११/कार्यासन- ६, 
दि.२६ जुले, २०१८. 
प्रस्तावना 
केंद्र पुरस्कृत कृषी उन्नती योजनेंतर्गत- कृषी यांत्रिकीकरण उप- अभियान राज्यात राबविण्यात 
येत आहे. यामध्ये केंद्र व राज्य हिळऱ्याच्या निधीचे प्रमाण ६०: Yo असे आहे. सन २०१७-१८ या वर्षासाठी 
केंद्र शासनाने केंद्र हिछयापोटी रु.३४१२.८० लक्ष एवढा निधी उपलब्ध करुन दिला होता. सदर निधीपैकी 
रु.१०५.०५८६ लक्ष एवढा निधी आर्थिक वर्षा अखेर अखर्चित राहिला. सदर निधीचा कार्यक्रम सन २०१८- 
१९ या वर्षात राबविण्यासाठी केंद्र शासनाने संदर्भाधिन जून, २०१८ च्या पत्रान्वये पुनजिवित करुन दिलेला 
आहे. 


अखर्चित निधीमध्ये सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा केंद्र fesse 
अनुक्रमे रुपये रु. ३७.६६७६,रु ५२.९३७६ व रु. १४.४५३३ लक्ष एवढया निधीचा समावेश आहे. अनुसूचित 
जमाती प्रवर्गाचा केंद्र हिछ्याचा अखर्चित निधी रु.१४.४५३३ Yat रु. ७.२८८० लक्ष निधी कृषी 
आयुक्तालयाने शासन कोषागारातून काढला असून ०५७ बँक खात्यात जमा आहे. उर्वरित रु.७.१६५३ 
लक्ष निधी शासन कोषागारात जमा आहे. अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा केंद्र हिकर्याचा शासन कोषागारात 
जमा असलेला रु. ७.१६५३ लक्ष व समरुप राज्य RAAT रु. ४.७७६८ लक्ष असा एकूण रु. ११.९४२१ 
लक्ष निधीचा पुनर्जिवित कार्यक्रम सन २०१८-१९ या वर्षात राबविण्यासाठी कृषि आयुक्‍ताळयास बीडीएस 
प्रणालीवर निधी उपलब्ध करुन देण्याच्या प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय 

१. कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियानाचा अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा सन २०१७-१८ या वर्षातील, केंद्र 
हिळऱ्याचा अखर्चित निधी रु.१४.४५३३ लक्ष व त्याप्रमाणात समरुप राज्य हिऊ्याचा रु.९.६३५५ लक्ष असा 
एकूण रु.२४.०८ लक्ष निधीचा पुनर्जिवित कार्यक्रम सन २०१८-१९ या वर्षात राबविण्यास शासनाची मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकःकृयांयो-०६१८/प्र.क्र.१९४/१४-ओ 


२. त्यापैकी केंद्र aA शासन कोषागारात जमा असलेला रु. ७.१६५३ लक्ष (रु. सात लक्ष सोळा 
हजार पाचशे तीस रुपये फक्त) व समरुप राज्य हिळ्याचा रु.४.७७६८ लक्ष (चार लक्ष सत्त्याहतर हजार 
erat ऐंशी रुपये फक्त) असा एकूण रु. ११.९४२१ लक्ष (रुपये अकरा लक्ष ARIAT हजार दोनशे दहा 
फक्त) सन २०१८-१९ या वर्षात पुनर्जिवित करुन कृषि आयुक्‍ताळलयास बीडीएस प्रणालीवर वितरीत 
करण्यात येत आहे. 


३. सदर निधी खालील लेखाशिर्षाखाली सन २०१८-१९ च्या मंजूर तरतूदीतून खर्ची टाकण्यात यावा. 


केंद्र राज्य 
मागणी क्रमांक-टी-५ मागणी क्रमांक-टी-५ 
२४०१-पीक संवर्धन, २४०१-पीक संवर्धन, 
(००) ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजना (००)७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजना 
(०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत | (0990) कृषी उन्नती योजना- कृषी 
योजना यांत्रिकीकरण उपअभियान 
(0999) कृषी उन्नती योजना- कृषी | (२४०१ ए४४१) 
यांत्रिकीकरण उपअभियान ३३ अर्थसहाय्य (राज्य हिस्सा) 
(२४०१ ए४५९) 
३३ अर्थसहाय्य (केंद्र हिस्सा) 


४. उपलब्ध निधी अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी खर्च करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 

५. सदर निधी खर्च करण्यासाठी कृषि संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण ), कृषि आयुक्तालय, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत असून, सदर निधीचे 
जिल्हानिहाय वितरण करण्यास त्यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 

६. सदर निधीच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनास पाठवून त्याची प्रत राज्य शासनास 
पाठविण्यात यावी. 


७. सदर निधी वित्त विभागाचे परिपत्रक क्रमांक अर्थस-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ- 3, दि. २ एप्रिल, २०१८ 
मधील अटी व शर्तीची कृषी आयुक्तालयाने पुर्तता केली आहे, या अटीच्या अधीन वितरीत करण्यात येत 
आहे. 


८. सदर निधी खर्च करताना केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानाच्या 
मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


पृष्ठ४पैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांकःकृयांयो-०६१८/प्र.क्र.१९४/१४-ओ 


९. सदर शासन निर्णय आदिवासी विकास विभागाने संदर्भाधीन दि.२६ जुले, २०१८ च्या येथील शासन 
निर्णयन्वये दिलेल्या मान्यतेतस अनुसूरुन व वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.१९१/व्यय-१४/ दि. ३० 
ऑक्टोबर, २०१७ व क्र.१७१/व्यय-१४,दि. २९ सप्टेंबर, २०१७, अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार व निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


१०. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०८१४१२४६०३५१०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Shrikant on a 
Chandrakant १.७ ११-०५ काशा 
(श्रीकांत आंडगे) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 

२. संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण), कृषि आयुक्‍तालय,पुणे (१० प्रती) 

३. सचिव, सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२. 

४. सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२. 

५. आयुक्त, सामाजिक न्याय, पुणे. 

६. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक. 

७. जिल्हाधिकारी (सवी 

८. सर्व सन्माननीय विधीमंडळ सदस्य द्वारा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

९. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी 

१०.सर्व संचाळक /सहसंचालक, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे- 
११. व्यवस्थापकीय संचालक,महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ दिनकरराव देसाई मार्ग, 

गोरेगाव (पूर्व) मुंबई- ६५ 

१२.विभागीय कृषि सहसंचालक (सर्व) 

१३.जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (सर्व) 

१४.सर्व मुख्य वित्त व लेखाधिकारी (जिल्हा परिषद) 

१५.सर्व कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद 

१६.महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/ नागपूर/(लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) 


पृष्ठ४पैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांकःकृयांयो-०६१८/प्र.क्र.१९४/१४-ओ 


१७. महालेखाकार (स्थानिय) निकाय लेखा परिक्षा व लेखा प्रतिष्ठा भवन,१०१ महर्षी कर्वे मार्ग, 
मुंबई- ४०००२० 

१८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१९.व्यवस्थापकीय संचालक, राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बँक, मुंबई 
२०.व्यवस्थापकीय संचालक,भूविकास बँक , मुंबई 

२१. अध्यक्ष,सर्व जिल्हा परिषदा 
२२.माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२३.नियोजन विभाग (का-१४३१) /मंत्राळय, मुंबई-३२ 
२४.वित्त विभाग ( व्यय-१ वअर्थसंकल्प - १३) / मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२५.ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२६.मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 

२७.मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 

२८. निवड नस्ती (कार्यासन -१४अ) 


पृष्ठइपैकी४ 


